शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासुन विद्यमान 
औषधनिर्माणशास्त्र/. अभियांत्रिकी पदविका 
अभ्यासक्रमांच्या संस्थांच्या नावात बदल/ पत्त्यात 
बदल करण्यास अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 
परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन शासन मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक मान्यता-२०१९(प्र.क्र.१००/१९)/तांशि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक: १० जून, २०१९. 
संदर्भ:- १) अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक: F.No. Western/1- 
4259458388/2019/EOA, दिनांक: २९/०४/२०१९. 
२) अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक: F.No.Western/1- 
425924788 1/2019/EOA,, दिनांक: २९/०४/२०१९. 
3) अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक: F.No.Western/1- 
4261908328/2019/EOA, दिनांक: २९/०४/२०१९. 
४ अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक: ए.]ए०.५/०७(ट1/1- 
42594 10659/2019/EOA, दिनांक: २९/०४/२०१९. 
५) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
१०/एनजीपी/प्रवेश क्षमता/२०१९/५६५, दिनांक: २९/०५/२०१९. 


प्रस्तावना:- 
शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासुन विद्यमान औषधनिर्माणशञास्त्र / अभियांत्रिकी पदविका 


अभ्यासक्रमांच्या संस्थांच्या नावात बदल/ पत्त्यात बदल करण्यास अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, 
नवी दिल्ली यांनी त्यांचे उपरोक्‍त संदर्भाधिन क्रमांक १ ते ४ येथील पत्रान्वये मान्यता दिलेली आहे. सदर 
मान्यतेस अनुसरुन संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी त्यांचे उपरोक्त संदर्भाधिन क्रमांक ५ येथील पत्रान्वये 
शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाचे अनुषंगाने शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासुन विद्यमान 
औषधनिर्माणशास्त्र/ अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमांच्या संस्थांच्या नावात बदल/ पत्त्यात बदल 
करण्यास शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासुन अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन खालील प्रपत्र-अ नमुद संस्थांना विद्यमान औषधनिर्माणशास्त्र/ अभियांत्रिकी पदविका 
अभ्यासक्रमांच्या संस्थांच्या नावात बदल करण्यास तसेच प्रपत्र-ब मध्ये नमुद अभियांत्रिकी पदविका 
अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या पत्त्यात बदल करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९(प्र.क्र.१००/१९)/तांशि-५ 


प्रपत्र-अ 


अ.क्र संस्थेचे सध्याचे नाव व पत्ता संस्थेचे नवीन नाव 


ति ; Government Polytechnic, Dhule | Shikshan Maharshi Dadasaheb Rawal 
Vidyanagari, Deopur, Dhule-424005 Government Polytechnic, Dhule, Vidyanagari, 
Deopur, Dhule-424005. 


2: Uttamrao Deshmukh Institute of | Durgamata Institute of Pharmacy D.Pharm, Gut 
Pharmacy (D.Pharm), Gut No. 11, At. | No. 11, At. Dharmapuri, Post-Takli, Jintur Road, 
Dharmapuri, Post-Takli, Jintur Road, | Tq. & Dist. Parbhani-431401. 

Tq. & Dist. Parbhani- 431401. 


3. Bharat Ratna Lata Mangeshkar | Sharda Polytechnic College, At. Post Aurad 
College of — Engineering and | Shahajani, Tq. Nilanga, Dist. Latur-413522 

Technology (Diploma), At.Post Aurad 
Shahajani, Tq. Nilanga, Dist. 


Latur413522. 
प्रपत्र-ब 
अ.क्र संस्थेचे सध्याचे नाव व पत्ता संस्थेचे नवीन नाव व पत्ता 
१. Maharashtra Institute of Polytechnic, | Maharashta Institute of Polytechnic, Survey No. 
Chaugan Phata, Armori Road, Betala, | 402, Betala, Po.Kinhi, Ta. Bhramhapuri, Dist. 
Bramhapuri, Chandrapur-441206. Chandrapur-44 1206. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक २०१९०६१०११३४०९३८०८ असा आहे. हा SST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


धा gitally signed by Anil Raghunath Kat 
A | R h th : टाप, o=Governmen ht Higher and Technical 
nilRaghunath Skewes 
¥ 2( -Ob0F5c05dc9058175992109e62d3f57 1 9b9dfb87a96579dc3 
0c265d67 
I ber=2356d82c73e8a0c7b6da68b65 1 1197206b94720842cda576 
a a r febebf84581fc52a, cn=Anil Raghunath Katkar 
Date: 2019.06.10 11:41:01 +05'30" 
अ.र.काटकर) 
(अ.र. कर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 
संबंधीत सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय (संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचे मार्फत), 
संबंधीत संस्था (संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचे मार्फत), 
५. अतिरिक्त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, ७ व मजला, चंद्रळोक 
भवन, जनपथ, नवी दिल्ली, ११०००१, 
६. विभागीय अधिकारी, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल इंन्हुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, 
मुंबई, 
७. कक्ष अधिकारी, तांशि-७ 
८. निवड नस्ती तांशि-५. 


Cc £0 A -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


